सन २००५-०६ (दि. १-४-०५ ते ३०-९-०५) 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास 
| v4 -५.५ टक्के दराने येणारी रक्‍कम भांडवली अंशदान 
र i म्हणून समायोजित करण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : एसटीसी ३४०५/सीआर-१७४/परि-१. 
मंत्रालय, मुंबई-ड०००३२, दिनांक : १५ जानेवारी, २००६. 


वाचाः- १) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.एसटीसी ३४००/ ६३१/सीआर॑-३१/परि-१, दि.२०.६,२००० 
२) गृह बिभाग शासन निर्णय क्र.एसटीसी ३४०४/सीओआर-९७४/ परि-१, दिः३१.३.२००५, 
३) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळाचे पत्र क्र.राप/लेखा/अंर्बान/२०२/३७२०, 
दि.६-१०-०५ 


_ शासन निर्णव :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळाला प्रबासी कराची रक्‍कम १७.५ टक्के या दराने 
शासनास अदा. करावी लागते. प्रवासी कराचा १७.५ टक्के हा दर कायम ठेवून दि.१.४.२००० पासून 
महामंडळाने प्रवासी कराच्या १२.०० टक्के प्रमाणे येणारी प्रवासी कराची रक्‍कम शासनास अदा करावी व 


** उर्बरित ५.५ टक्‍के वराने येणारी कराची'रक्‍्कम शासनाचे भांडबली अंशदान म्हणून महामंडाळाने समायोजीत 


करुने घ्याबी. शासनाच्या भांडबंली अंशदानानर महामंडळाने शासनाला. ६ टक्के दराने व्याज देणे आवश्यक 
राहील. ५.५ टक्के दराने येणारी Te दर. ६. महिन्यासाठी 'परिगणित करुन तेवढी रक्‍कम भांडबली 


= अंशदानाच्या स्वरुपात महाराष्ट्र राज्य मार्ग 'परिबहन' महामंडळास केश्यात यावी, ea onset गृह विभांग शासन 
- : निर्णय, क्र.एसटीसी ३४००/६३१/सीआर-३१/परि-१, दि.२०.६,२००० अन्बये निर्गमित करण्यात आले sneer 


QS” त्या अनुषंमाने १! एप्रिल; २००५:ते. ३०-सप्टेंबर, २०१७.याकालानधीकरिता महाराष्ट्र राज्य 


- मार्ग-परिबहन-महामंडळाकडून. १७:७५ VHT रु.२रट,३६,९०;९३६/-६रुप्रये दोनशे BHAT कोटी, छत्तीस 


लक्ष नव्वद हंजार नऊशे छत्तीस फक्त) इतकी प्रवासी कराची रक्‍कम शासमास देय आहे. संदर प्रवासी कर 

रक्‍कमेपैकी ५.५ TH दराने येणारी'रक्‍्कम-ही.रु.७१,७७,३१, ४९ट- इतकी येते. सबन उक्त परिच्छेद-९ 

मध्ये नमूद दिनांक २०-६-२००० च्या शासन निर्णयानुसार रु. ७१;७७,३१,४३८/- (रुपये एकाहत्तर कोटी 

सत्त्याहत्तर लाख एकतीस हजार चारशे अडतीस फक्त).इतकी प्रवासी कराची ५.५ टक्के दराने येणारी रक्‍कम 

शासनाचे भांडवली अंशदान म्हणून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळास समायोजनाद्वारे उपलब्ध करुन 

देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 

के. : wart कराचीं-५.५ टक्के दराने येणारी रु. ७१,७७,३१,४३८/-ही रक्‍कम गृह विभाग 

"मागणी क्र बी-०९,लेखाशीर्ष ५०५५-मार्ग परिबहन यावरील भांडवली खर्च-१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील a 
इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (००) (ot) ४२ -.अंशदाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळाला भांडवली 

अंशदान योजनेतर (५०५००११) याखाली पुस्तकी समायोजनाने खर्च दर्शविण्यात याबा. तर शासनाकडे 


GR-TRA-1 7-12-05(2) : 1 


ह करावयाच्या रकमेची परिगणना संदर्भातील अ.क्र.१ मध्ये नमूद शासन निर्णयातील परिच्छेद १ निर्णय (३) 
अनुसार करुन निव्वळ जमा. रक्‍कम “००४२-मालाबरील व gamely कर-१०१-कर बंसुली 
 (२०४२-०२१७) (०२) उतारुवरीले करापासून मिळालेल्या जमा रकमा" या. लेखाशिर्षाखाली पुस्तकी 
समायोजनभने प्रवासी कराची जमा रक्कम म्हणून जमा दाखविण्यात यावी ब सदर समायोजन चालू सन 
२००५-०६ वर्षाकरिता करण्यात यावे. ee Se 
%. उक्त प्रमाणे रितसर arene? करण्यास परिबहन. आयुक्त,, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
Wha करण्यात येत आहे. ‘ 


ta हा शासन निर्णय वित्त. विभागाच्या सहमतोने ब ey विभागाच्या अनोपंचारीक संदर्भ 


क्र.सीआर-५९८/०५/व्यय-८,  दि.३०-१०८२७०५ व अनौपचारीक ...संदर्भ ,क्र.३३०/०५/ अर्थापाय, 
दि.२८-११-२००५ ला अनुंसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे... र न 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार ब नांवाने, 


- (रमेशशिंदे ) 
उपसचिव,महरराष्ट्र शासन.गृह विभाग. 


प्र्त 


(लेखा woh), मकवाराष्ट्र-२, नागपूर. .. : 
खा अबिदान अधिकारी, मुंबई : .. . 5... ... 1 
ब्रित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय), मंत्राहाय, मुंबई .... ihe ¢ 
| संचालनालय, लेखा ब कोषागारे, संगणक शाखा, मुंबई . गध क क ल 
ye निभाग, बोयुडी-१, मंत्रालय, मुंबई | न 
.निबडमरती. - . 


GR-TRA+1 7-12-03{2) : 2 


- 'परिबहनं आयुक्‍त, महाराष्ट्रराज्य dee वि १ कु 


